उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या एकत्रित 
निर्णय आधार प्रणालीसाठी सल्लागाराची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. युपोनि-२०२२/प्रक्र.३/नो.शा. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा- 
१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासननिर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग-मातंसं-०८०/०४/२०१४ 
मातंस, दि. २०/३/२०१८ 
२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासननिर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग-मातंसं-०८०/०४/२०१४ 
मातंस, दि. ९/५/२०१९ 
३. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन शुध्दीपत्रक क्र. सामान्य प्रशासन विभाग-मातंसं, 
दि.१९/०३/२०२१ 
४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.युपोनि-२०२२/प्रक्र.०३/नोंदणी शाखा, दि. २० मे,२०२२ 


प्रस्तावना- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी एकत्रित निर्णय आधार प्रणाली साठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती 
करण्यासाठी दि.१८/०२/२०२२ व दि. २२/०२/२०२२ रोजी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत 
सादरीकरण घेण्यात आले. या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन ई गव्हर्नन्स सल्लागार 
म्हणून विभागासाठी M/s Price Varehouse Coopers ( PWC ) ची नियुक्ती संदर्भाधीन क्र. (४) येथील शासन 
निर्णयान्वये सहा महिन्या करिता करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने M/S PWC कंपनीला 
दि.०१/६/२०२२ ते दि.३०/११/२०२२ या कालावधी करीता work Order देण्यात आली होती. सदर work Order 
ही ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपुष्ठात आली असल्याने तसेच सदर प्रणालीवर अद्याप काम सुरु असल्याने सदर 
फर्मला मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे.त्याअनुषंगाने सल्लागार नियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचारधीन होती. 


झासन निर्णय- 

उपरोक्त बाब विचारात घेता ई गव्हर्नन्स सल्लागार म्हणून M/s Price warehouse coopers ( PWC ) ची 
नियुक्‍ती याव्दारे दि. 9/92/2022 पासून सहा महिन्याकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२.  सरदर प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणा-या सल्लागारांबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.:- 


अ.क्र. | सल्लागाराचा प्रकार नियुक्तीचा सल्लागाराची संख्या नियुक्तीचे ठिकाण 
प्रकार 
व्यवस्थापकीय सल्लागार  । पूर्ण वेळ २ मुंबई 
२ वरिष्ठ सल्लागार पूर्ण वेळ a | मुंबई 


३. उपरोक्त स्ल्लांगाराच्या संख्येत आवश्‍्यकतेनसार वाढ किंवा घट करण्याचा अधिकार विभागास राहिल. 
तसेच सध्याची नियुक्‍त सल्लागार कंपनी विभागाच्या स्वेच्छाधिकारात मुदतवाढीस पात्र असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः युपोनि-२०२२/प्रक्र.३/नो.शा. 


४. नियुक्तीच्या अनुषंगाने समान्य प्रशासन विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भीच दि.०९/०५/२०१९ 
च्या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार, सल्लागार कंपनीची जबाबदारी असेल.तसेच संदर्भीय शासन निर्णय- 
दि.२० मार्च,२०१८, दि.०९/०५/२०१९ आणि शासन शुध्दीपत्रक दि.१९/०३/२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सुचनांचे अटी व शर्तीचे पालन करणे सल्लागार कंपनीस बंधनकारक राहिल. 
५. नियुक्तीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक अटी शार्तीसह सविस्तर कार्यादेश स्वतंत्रपणे देण्यात येतील. 
६. सदर MSMR माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने संदर्भीय दि.०९/०५/२०१९ अन्वये विहीत केल्यानुसार 
शुल्क अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
७. सदरचा खर्च मागणी क्र. “ डब्लू -६ २२५१ सचिवालयीन सामाजिक सेवा ०९० सचिवालय (०१) उच्च 
व तंत्र शिक्षण विभाग (०१) (०१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ( अनिवार्य ) (२२५१०४०९) २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०२२७१२५६१९९४०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


Digi 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPAR' 


4.20=44c8 1 ed7c5650383de2d3bd4939feb17be94c77ddf9380b 
fe3d4afld10cfd393, postalc 


de=400032, st=M 
RAM BH A U KA HAR Number=6C5292C043EBBA90984D77378C6E4FB506D9694E3 
£8FO8DD386C5D3F42E79B10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


tte: 2023.02.27 14:42:23 +05'30 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

६. मा. प्रधान सचिव, समान्य प्रशासन विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान ,मंत्रालय,मुंबई 

७. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

९. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१०. संचालक, कला महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. संचालक, ग्रंथालय महाराष्ट्र राज्य, मुंअई 

१२. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३.॥॥/5 Price Warehouse Coopers Pvt. Ltd. ( PWC ) २५२] वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, 
दादर (प.) मुंबई- ४०००२८ 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


